अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील पुणे विभागातील, व्यवस्थापनशास्त्र 
विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू 
करणे, प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१५५/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई-वाढ मान्यता/ 
एमबीए_ पुणे/२०२४/(१७/२०), दि.२६.०६.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त वाचा येथील दि.२६.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील पुणे विभागातील, व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशञाखेच्या 
विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू 
करणे, प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास झासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
पुणे विभागातील, व्यवस्थापनझ्ास्त्र विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक 
वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास व प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास प्रचलित 
अटी व STAT अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

अटीव शार्ती:- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१५५/तांशि-४ 


आवरऱ्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


४ संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्युजान (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर 
तांत्रिक कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रँगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिहान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फीचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
महाविद्यालयाकडून प्रोसेसिंग फी वसूल करावी. 


१२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा HS नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


१३) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संलग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१५५/तांशि-४ 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


ce हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०२११३९४४०७०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


5 H A H AJ A H A N DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVE! 


RNMENT OF MAHARASHTRA, 


OU = HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 
SHAKUR MULANI एकता 


IT 
Date: 2024.08.02 11:54:45 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१ 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


AN AD 


०८ 


o~ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.155/TE-4, Dated: 02 August, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region : Pune 


Intake Intake 
rere Institution New! Approved | Approved | Variat ० 
DTE Region nent Institute Name _ | Institute Address District T Existing Program University Name of Course | “*PP PP डु Applied 
Type र for 2023- | for 2024-| ion 
I Institute for 
E 60 


Increase in 
intake 


EoA & 
Increase in 
intake 


d 
PUN 1- 6152 |ZEAL INSTITUTE |S. NO 39, NARHE, PUNE Private-Self }Extension-|] MANAGEMENT | University of POST MBA EoA & 
67491 OF BUSINESS BEHIND Financing | Expansion Pune, Pune GRADUATE 
49 ADMINISTRATIO |BHAVIRAVNATH -Closure 
N, COMPUTER  |TEMPLE, NARHE- 
APPLICATION & JDNAYARI ROAD, 
RESEARCH OFF SINHGAD 
ROAD, 
PUNE 1- 6197 |ADITYA SR.NO.42(PART), PUNE Private-Self }Extension-| MANAGEMENT | University of POST MBA EoA & 
59125 INSTITUTE OF NARHE- Financing | Expansion Pune, Pune GRADUATE Increase in 
61 MANAGEMENT - |AMBEGAON, -Closure intake 
AIMS NEAR 
SPRINGDALE 
1- 6212 |KIT'S INSTITUTE |200 B GOKUL KOLHAPUR | Private-Self |Extension-| MANAGEMENT Shivaji POST MBA 
OF SHIRGAON, Financing | Expansion University, GRADUATE 
3 MANAGEMENT |KOLHAPUR, -Closure Kolhapur 
EDUCATION MAHARASHTRA, 
AND PIN - 416234 
RESEARCH., 
KOLHAPUR 
- T BA 


PUNE 
42644 
6 
PUNE 1 6268 |SWVSM'S TATYASAHEB KOLHAPUR | Private-Self |Extension-] MANAGEMEN' Shivaji POST M 0 60 icati 
36741 TATYASAHEB KORE Financing | Expansion University, GRADUATE for new 
81 KORE INSTITUTE OF -Closure Kolhapur course 
INSTITUTE OF ENGINEERING 
ENGINEERING AND 
AND TECHNOLOGY, 
TECHNOLOGY |WARANANAGAR, 
TAL.: PANHALA, 
DIST.: 
KOLHAPUR 
Page 1 of 4 


Sr 
No 


DTE Region Institute Name 


Perma 
nent 
Id 

6315 |SANJEEVAN 
GROUP OF 
INSTITUTIONS 


PUNE 


1- 
80194 
5 
1 6530 |MIMA 
55267 INSTITUTE OF 
7 MANAGEMENT 


1 


1- 6610 |LEXICON 
MANAGEMENT 
INSTITUTE OF 
LEADERSHIP 
AND 
EXCELLENCE 


6626 |ARIHANT 
INSTITUTE OF 
BUSINESS 
MANAGEMENT 


प्रपत्र 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.155/TE-4, Dated: 02 August, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Institute Address 


SANJEEVAN 
KNOWLEDGE 
CITY, SOMWAR 
PETH, TAL. 
PANHALA, DIST. 
KOLHAPUR. PIN 
416201 


SR.NO. 33/1, 
BUILDING-B, 
OPP. 
CHHATRAPATI 
SHIVAJI SPORTS 
COMPLEX, 
BALEWADI,PUNE 
-411045 


LEXICON 
ESTATE GUT NO 
726, PUNE- 
NAGAR ROAD 
WAGHOLI 


S.NO. 276/1, 
276/2, 277/1, 
277/2, 278/2, 
NEAR CRYSTAL 
HONDA 
SHOWROOM, 
NEW MUMBAI 
PUNE HIGHWAY, 
BAWDHAN (BK.), 


KOLHAPUR 


PUNE 
PUNE 


PUNE 


Region : Pune 


Institution 
Type 


Private-Self 
Financing 


Private-Self 
Financing 


Private-Self 
Financing 


Private-Self 
Financing 


New/ 
Existing 
Institute 


University 


Extension-| MANAGEMENT 
Expansion 
-Closure 
Extension-} MANAGEMENT 
Expansion 
-Closure 


Shivaji 
University, 
Kolhapur 


NOT 
APPLICABLE 


NOT 
APPLICABLE 


Extension-}| MANAGEMENT 
Expansion 
-Closure 


Extension-} MANAGEMENT 
Expansion 
-Closure 


Page 2 of 4 


University of 
Pune, Pune 


Course 
Applied 
for 


Name of Course 


Intake Intake 
Approved | Approved | Variat 
for 2023- | for 2024-| ion 

24 25 
60 


EoA & 
Increase in 
intake 


EoA & 
Increase in 
intake 


POST 
GRADUATE 


POST PGDM 
GRADUATE (BUSINESS 
DIPLOMA |ADMINISTRATIO 
N) 


PGDM 
(FINANCE 
MARKETING 
AND HUMAN 
RESOURCE 
MANAGEMENT) 


EoA & 
Increase in 
intake 


POST 
GRADUATE 
DIPLOMA 


EoA & 
Increase in 
intake 


POST 
GRADUATE 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.155/TE-4, Dated: 02 August, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region : Pune 


PUNE 
PUNE 


PUNE 


Perma 
nent 
Id 
1 


44876 
0 


1- 
42820 
6721 


1: 
21056 


Institute Name 


6650 | VISHWAKARMA 
DADASAHEB 
CHAVAN 
INSTITUTE OF 
MANAGEMENT 
AND RESEARCH 


6768 |P K TECHNICAL 
CAMPUS 


6842 |DR. D. ४. PATIL 
B SCHOOL 


New/ 
Instituti 
Institute Address District ac ae Existing Program University 
yP Institute 


A/P MALWADI- 
MASUR, 
TAL KARAD 


SATARA Private-Self 
Financing 

GAT NO. 714 ( PUNE Private-Self 
OLD 1680) Financing 
AT: 
KADACHIWADI 
CHAKAN, 
TALUKA:KHED 
DISTRICT:PUNE- 
410501 


OFF PUNE- PUNE Private-Self 
Financing 


MUMBAI 
EXPRESSWAY, 
TATHAWADE, 
PUNE - 411033 
OFF PUNE- 


Extension-| MANAGEMENT Shivaji 

Expansion University, 
-Closure Kolhapur 

Extension-| MANAGEMENT | University of 

Expansion Pune, Pune 
-Closure 


Intake Intake Conse 
Approved | Approved | Variat js 
ai Namie for 2023-| for 2024- ai 
24 25 


EoA & 
Increase in 
intake 


i 
1 
Increase in 
intake 
1 


240 EoA & 


MUMBAI 
EXPRESSWAY, 
TATHAWADE, 


Increase in 
intake 


(BUSINESS 


Sr 
No 


DTE Region 


PUNE 
PUNE 


6842 |DR. D. ४. PATIL 
B SCHOOL 

6976 {INDIRA GLOBAL 
SCHOOL OF 
BUSINESS 


PUNE - 411033 


SR.NO. 64/65, PUNE Private-Self 
GAT NO. 276, AT. Financing 
POST — 

PARANDWADI 

TAL — MAVAL 


Extension-| MANAGEMENT NOT 
Expansion APPLICABLE 
-Closure 


PUNE Private-Self |Extension-} MANAGEMENT NOT 
Financing | Expansion APPLICABLE | GRADUATE 
-Closure DIPLOMA |ADMINISTRATIO 
N) 


Extension-| MANAGEMENT | UniversitySavitr 
Expansion ibai Phule Pune 
-Closure University, 
Pune of Pune, 
Pune 


Page 3 of 4 


120 EoA & 
Increase in 
intake 


on 
60 
60 
360 20 EoA & 
20 
60 


180 ‘i EoA Only 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.155/TE-4, Dated: 02 August, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region : Pune 


Intake Intake 
Institution Dewi Approved | Approved | Variat ६०6 
Institute Name_ | Institute Address District Existing Program University Name of Course for 2023-| for 2024- Applied 


Type , 
Institute 24 25 for 


RAMACHANDRA |MANTRI ALPINE, PUNE Private-Self |Extension-] MANAGEMENT POST PGDM EoA & 
N BUILDING C, SR. Financing | Expansion APPLICABLE | GRADUATE Increase in 
INTERNATIONAL |NO. 268, -Closure DIPLOMA intake 
INSTITUTE OF |BAVDHAN 
MANAGEMENT |BUDRUK, PUNE - 

411021 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


SHAHAJAHAN ७७ sean nttan c= 
S H A K U R M U LA N | य 0 AND TECHNICAL 


Date: 2024.08.02 11:55:06 +05'30' 


Page 4 of 4 


